नियमित निवडसूची, २०२१-२२: 
“पोलीस अधीक्षक/ पोळीस उप 
आयुक्त (असंवर्ग)" या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-०७२२/प्र.क्र.८/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर २०२२. 


संदर्भ - १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.3६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 
3) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०७२२/प्र.क्र.८/पोल-१अ, 
दि.१७.०८.२०२२. 
8) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र पोमसं/ 
१/७४३०/नि.सू.-२०२०-२१/पो.अधी./१२७/२०२१,  दि.५.१.२०२२, 
दि.१७.३.२०२२, दि.२०.५.२०२२, दि.२३.५.२०२२, दि.१०.६.२०२२ व 
दि.१०.८.२०२२. 


शासन आदेश. 


“पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग)" या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस आयुक्‍त (नि:रास््र)” 
या संवर्गातील अधिका-यांच्या “नियमित निवडसूची, २०२१-२२” यामध्ये समाविष्ट असलेल्या, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस अधिका-यांना, “पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप 
आयुक्‍त (असंवर्ग)" या संवर्गातील पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, 
पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र | पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
हि . | श्री. जयंत नामदेव बजबळे पोलीस उप आयुक्त, मीरा-भाईदर-वसई-विरार 
२. | श्री. पियुष विलास जगताप अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 
३. _ श्री. बाबुराव भाऊसाहेब महामुनी | अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
४. | श्री. अशोक तानाजी वीरकर फदस्थापनेचे आदे स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील: 


५. | श्रीम. अश्विनी सयाजीराव पाटील | पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 


६. | श्री. शिलवंत रघुनाथ नांदेडकर | पोलीस उप आयुकत, औरंगाबाद शहर 
(श्री. RIA रघुनाथ ढवळे) 


७. | at. प्रशांत अशोकसिंग परदेशी । पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, बृहन्मुंबई 


शासन Sal क्रमांकः रापोसे-०७२२/प्र.क्र.८/पोल-१अ 


अ.क्र. पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
८. | श्रीम. प्रिती प्रकाशा टिपरे पोलीस उप आयुक्त, "डायल ११२," नवी मुंबई 
९. श्री. समीर नजीर शोख पोलीस अधीक्षक, राज्य नियंत्रण कक्ष, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, 
मुंबई 
।_१०. | श्री. राहुल ज्ञानदेव मदने पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 


।_११. | श्रीम. रीना यादवरावजी जनबंधू | अपर पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 


१२. । श्रीम. अश्विनी परमानंद पाटील । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
(आश्विनी सुर्यभान ठोळार मुंबई. 


१३. | श्री. अमोल विलास गायकवाड । समादेडक, भारत राखीव बटालियन क्र.२ 
(रा. रा. पोलीस बळ] गट क्र. १५, गोंदिया 


१४. । श्रीम. कल्पना माणिकराव भराडे । प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


१५. | श्री. ईश्वर मोहन कातकडे अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा 


१६. | श्री. प्रितम विकास यावलकर पोलीस अधीक्षक, सायबर सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१७. | श्रीम. अर्चना दत्तात्रय पाटील पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचीत जाती 
जमाती आयोग, मुंबई 


१८. | श्री. दत्ता लक्ष्मण तोटेवाड अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) यांचे "Staff 
Officer," पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे 
कार्यालय, मुंबई 

१९. । श्रीम. शीतल सुरेश झगडे उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 

(Ras Wag वंजारी मुंबई. 

२०. | श्री. पंकज नवनाथ शिरसाट उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

२१. | श्री. नवनाथ ठकाजी ढवळे पोलीस उप आयुक्त, ठाणे SSX 

२२. | atl. रत्नाकर ऐजीनाथ नवले उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 


२३. | श्री. सागर रतनकुमार कवडे पोलीस अधीक्षक,दहडतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 


अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा.मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०७२२/प्र.क्र.८/पोल-१अ 


२. तसेच, (१ श्री. दीपक विठ्ठलराव Pre यांची “पोलीस उप आयुक्त ओरंगबाद ZTE" 
पदावरुन, (2) श्री. अनिकेत गंगाधर भारती यांची (अपर पोळीस अक्ीक्षक;, थंडारा”या पदावरुन, 
आणि (३) श्री. खंडेराव आप्पा धरणे यांची "अपर पोळीस अक्ीक्षक;, य्वतयाळ”या पदावरुन, 
महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, याद्वारे, 
बदली करण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हाशझासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने [अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०१/ 
२०२२/का.-१२, दि.१५.०७.२०२२] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा 
यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामध्ये 
निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या छ७७५.॥1१॥1व1'491019.४0९.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२१९५२१८९३२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT - 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या मार्फत) 
प्रत- 


१) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर/ मीरा-भाईदर-वसई-विरार/नवी मुंबई/ पिंपरी चिंचवड/ 
सोलापूर हहर/ औरंगाबाद शहर/नागपूर शहर. 
) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पोलळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-०७२२/प्र.क्र.८/पोल-१अ 


९) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई. 

११) विशोष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण/ कोल्हापूर/ नाशिक/ औरंगाबाद/ नागपूर परिक्षेत्र. 
१२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


१३)पोळीस उप महानिरीक्षक, अमरावती/ नांदेड परिक्षेत्र. 

१४)पोळीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रा,/ पालघर/ कोल्हापूर/ सांगळी/ नाशिक (ग्रा)/ धुळे/ 
अहमदनगर/ औरंगाबाद (ग्रा.)/ नांदेड/ यवतमाळ/ बुलढाणा/ वर्धा/ भंडारा/ चंद्रपूर . 

१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७)जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पालघर/ कोल्हापूर/ सांगळी/ नाशिक/ धुळे/ 
अहमदनगर/ औरंगाबाद/ नांदेड/ यवतमाळ/ बुलढाणा/ वर्धा/ भंडारा/ चंद्रपूर. 

१८) निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


